परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिका-२०२०/ प्र.क्र.(९०/२०)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ :- १ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि. २९/०२/२०१६ 
2) शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उवतंशि/तांशि-१/३३ /११/११६/२०१३, 
दि. २४/१०/२०१६ 
3) शासन शुध्दीपत्रक,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,उवतंशि/तांशि-१/३३ /११/११६/२०१३, 
दि.२५/१०/२०१६. 
saan, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२०/१४७, दि.२५/०२/२०२०. 


शासन आदेशा -: 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये श्री.वासुदेव नारायण देऊळकर यांची 
सहयोगी प्राध्यापक,स्थापत्य अभियांत्रिकी,शसकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय शिक्षक सेवा,गट-अ या पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली असून संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन शुध्दीपत्रकान्वये 
त्यांची पदस्थापना शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालळय,अवसरी येथे करण्यात आली आहे. 
श्री.देऊळकर यांचा सदर पदावरील परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


२. शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता श्री.देऊळकर यांचे 
प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ ०५ मध्ये नमूद 
दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक 
स्तंभ ०६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अध्यापकाचे नावव रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | सेवा नियमितपणे 
कार्यरत संस्था कालावधीत कालावधी पुढे चालू 
घेतलेल्या समाप्तीचा ठेवण्याचा 
र्‌जा दिनांक दिनांक 
i ae || २ ३ 8 4 & 
: श्री.वासुदेव नारायण । दि.२१/११/२०१६ ०४ दिवस | दि.२४/११/२०१८ | दि.२५/११/२०१८ 
देऊळकर,सहयोगी (म.पू (A) (म.पू) 
प्राध्यापक,स्थापत्य 
अभियांत्रिकी,शासकीय 
अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय,अवसरी 


शासन आदेश क्रमांकः परिका-२०२०/ प्र.क्र.(९०/२०)/तांशि-१ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 
उचित कार्यवाही तातडीने करावी. 


४. सदर शासन आदेश,सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ 
आठ, दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ 
२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२११६०१५६१५०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


lly signed by Sameer Laxman Dh 
Mahai Higher and Technical 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
S a mM e e r L a X mM a n 2.5.4.20=e6ab4a357b0e2247b: aren 5f509bf1 bf0bd20c865128a01 
D h e [| e efits crane pte fiat b5827c5743c728b« 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री.वासुदेव नारायण देऊळकर,सहयोगी प्राध्यापक,स्थापत्य अभियांत्रिकी,शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालळय,अवसरी (संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत) 


प्रत, 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,पुणे. 

प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्याळय,अवसरी. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

५. प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवड नस्ती (तांशि-१). 


Cc “७ A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


